श्री. श्‍याम विलास शिरढोणकर, स.अ. श्रेणी-२ 
यांना उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) या 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीनंतरच्या 
पदस्थापनेच्या आदेशात सुधारणा करण्याबाबत 
(सन २०२१-२२ ची निवडसूची) 


महाराष्ट्र शासन, 
जलसंपदा विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक : एसएलएस २०२१/प्र.क्र.२३१/२०२१/भाग-१/आ(वर्ग-२) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५/०५/२०२२. 


संदर्भ :- 
१. शासन आदेश एसएलएस २०२१/प्र.क्र.२३१/२०२१/आ(वर्ग-२) दि.३१/०३/२०२२ 
२. शासन आदेश क्र.रसएलएस २०२१/प्र.क्र.३५/२०२१/आ(वर्ग-२) दि.३१/०३/२०२२ 
३. मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक यांची दि.०५/०४/२०२२ व 
दि. ०९/०२/२०२२ चे पत्र. 


शासन Beat :- 


जलसंपदा विभाग, शासन आदेश क्र.एसएलएस-२०२१/प्र.क्र. ३५/२०२१/आ(वर्ग-२) व 
शासन आदेशा क्र. एसएलएस-२०२१/प्र.क्र.२३१/२०२१)/आ(वर्ग-२), दिनांक ३१ मार्च, २०२२ अन्वये 
निर्गमित केलेल्या पदोन्नती आदेशातील अनुक्रमे श्री. अनिल उत्तमराव बाजड, कनिष्ठ 
अभियंता/झशाखा अभियंता (स्थापत्य) (ज्ये.क्र. २९२८) व श्री. शाम विलास शिरढोणकर, सहाय्यक 
अभियंता श्रेणी-२ (ज्ये.क्र. १७८६) यांची पदोन्नतीनंतर मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, 
नाशिक अंतर्गत औरंगाबाद महसूल विभागातील रिक्‍त पदी पदस्थापना करण्यात आली होती. 

मुख्य अभियंता जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक यांच्या दि.०५/०४/२०२२ च्या 
पत्रानुसार त्यांच्या अंतर्गत औरंगाबाद अंतर्गत उप अभियंता संवर्गातील एकच पद रिक्‍त असल्यामुळे 
वरील पैकी कोणाची पदस्थापना करावी याबाबत दि.०५/०४/२०२२ च्या पत्रान्वये विचारण केली. 
श्री. शिरढोणकर यांनी दि. ०८/०४/२०२२ च्या पत्रान्वये पदस्थापनेत बदल करण्याची विनंती केली. 
मुख्य अभियंता, यांच्या दि. ०९/०२/२०२२ च्या पत्रान्वये श्री. बाजड यांचा जलविज्ञान प्रकल्पातील 
कामाचा अनुभव विचारात घेता त्यांची पदस्थापना करण्याची विंनती केली. तसेच श्री. शिरढोणकर 
यांनी दि. ०८/०४/२०२२ च्या पत्रान्वये पदस्थापनेत बदल करण्याची विनंती केली. त्यामुळे श्री. बाजड 
यांचे उप विभागीय अधिकारी (स्था) पदावरील दि.३१/०३/२०२२ चे पदोन्नतीचे आदेश कायम ठेवण्यात 
येत आहेत. तसेच श्री. श्‍याम शिरढोणकर, सहायक अभियंता श्रेणी-२ यांच्या उप विभागीय अभियंता 
(स्था) पदावरील शासन आदेश क्र. एसएलएस-२०२१/प्र.क्र.२३१/२०२१)/आ(वर्ग-२), दिनांक ३१ 
मार्च, २०२२ मधील अटी व शार्ती कायम ठेवून त्याची पदोन्नतीनंतर पदस्थापना अधिक्षक अभियंता, 
दक्षता पथक, औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद महसुली विभागातील रिक्‍त पदी करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश HAH: एसएलएस २०२१/(२३१/२०२१/आ(वर्ग-२) 


सदर आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२०५०५१६४२४११७२७ असा आहे. सदर 
शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावांने. 


UDDHAV R DAHIPHALE 


(उध्दव र.दहिफळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa:- 


सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य अभियंता जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक 

मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 

५. अधिक्षक अभियंता, दक्षता पथक, औंरगाबाद 

६. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

७. आ।(वर्ग-२) कार्यासन संग्रहार्थ. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी 2 


